राज्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व 
जिल्हा परिषदांमध्ये तसेच ग्रामविकास 
विभागाच्या अधिपत्याखालील इतर 
कार्यालयांमध्ये ७85 TDS, Income Tax 
वरील TDS/TCS तसेच Labour Cess, 
रॉयल्टी आणि इंन््युरन्स इत्यादी प्रकारच्या 
वजावटी यांचा भरणा/ रिटर्न्स भरण्यासाठी 
एजन्सीची निवड करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२४२०/प्र.क्र.१९ /आपले सरकार कक्ष 
बांधकाम भवन,२५,मर्झबान पथ. 
फोर्ट,मुंबई-४००००१ 
दिनांक: ०१ जुले, २०२१ 


वाचा : समक्रमांकीत दिनांक १० मार्च,२०२१ चा झासन निर्णय 


शासन शुद्धीपत्रक : 


ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२४२०/प्र.क्र.१९ /आपले सरकार कक्ष, 
दिनांक १० मार्च, २०२१ चा परिच्छेद -६ पुढीलप्रमाणे पुढीलप्रमाणे आहे. 


“परिच्छेद-२ मधील कामे करण्यासाठी Jayostute Management Private Limited 
यांचेसोबत शासनस्तरावर स्वतंत्र करारनामा करण्यात येईल. सध्या ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या 
व जिल्हा परिषदांनी इतर सेवापुरवठादारासोबत या कामासाठी HIS करार ३०/०६/२०२१ पर्यंत 
संपुष्टात आणावेत जेणेकरून सदर कामाची पूर्ण राज्यभर एकसुत्रता राहील व शासनाला सुध्दा 
एकाच एजन्सीकडून माहिती घेणे सुलभ राहिल. त्यानंतर Jayostute Management Private 
Limited यांचेकडे सोपविलेल्या कामानुसार कार्यवाही करावी.” 


त्याऐवजी परिच्छेद-६ पुढीलप्रमाणे वाचावा:- 


“ परिच्छेद-२ मधील कामे करण्यासाठी जयोस्तुते मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड यांचेसोबत 
शासनस्तरावर स्वतंत्र करारनामा करण्यात येईल. सध्या ग्रामपंचायतींनी इतर 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२४२०/प्र.क्र.१९/आसक 


सेवापुरवठादारासोबत या कामासाठी केलेले करार ३०/०६/२०२१ पर्यंत संपुष्टात आणावेत. 
त्यानंतर ग्रामपंचायतींनी जयोस्तुते मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड यांचेकडे सोपविलेल्या कामानुसार 
कार्यवाही करावी, जेणेकरून ग्रामपंचायतीमधील सदर कामाची पूर्ण राज्यभर एकसुत्रता राहील व 
शासनाला सुध्दा एकाच एजन्सीकडून माहिती घेणे Yo राहिल. 

पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान, महाराष्ट्र 
राज्य, राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियान, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना जयोस्तुते मॅनेजमेंट प्रायव्हेट 
लिमिटेड या संस्थेकडून काम करून घेणे बंधनकारक नसून ऐच्छीक राहील” 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०७०११७०९१३६७२० 
असा आहे. हा area डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRAVIN 
DEVICHA 
ND JAIN 


(प्रविण जैन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. सभापती विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. अध्यक्ष विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन मुंबई 

६. मा. विरोधी पक्ष नेते विधान परिषद/ विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन मुंबई 
. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन मुंबई 

८. शासनाचे मुख्य सचिव 
. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई 

१०. सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक 

११. मंत्रालयीन सर्व विभाग 

१२. सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 

१३. सर्व उप सचिव ,ग्राम विकास विभाग,बांधकाम भवन,मुंबई, 

१४. सर्व जिल्हाधिकारी 

१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२४२०/प्र.क्र.१९/आसक 


१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामिण जीवनोन्नती अभियान, सीबीडी बेलापुर, नवी 
मुंबई 

१७. राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पुणे 

१८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपुर 

१९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपुर 

२०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी. 

२१. गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती (स्वी 

२२. ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत (सर्वी 

२३. सर्व कार्यासने, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 

२४. Jayostute Management Private Limited, शिवाजीनगर अ पुणे. 

२५. प्रकल्प व्यवस्थापक, सीएससी ई- गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लि. दिल्ली. 

२६. निवडनस्ती (आपळे सरकार कक्ष) 


प्रत माहितीसाठी, 
१. मा.मंत्री (ग्रामविकास), यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.राज्यमंत्री (ग्रामविकास), यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.अपर मुख्य सचिव (ग्रामविकास विभाग) यांचे स्वीय सहायक 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


